ई-निविदा वादर करताना सादर केलेल्या तांत्रिक लिफाफा व 
आर्थक लिफाफा माहितीची छाननी विविध अधिकाऱ्यांच्या 
निर्णयातील विसंगती दूर करणे व शासनाच्या सर्व अधिका- 
यांचे निर्णय समन्यायी तत्वावर आधारीत असणे-शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. सीएटी-२०१९/प्र.क्र.१२०/इमारती-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ३०/११/२०१९ 


संदर्भ:- १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.सीएटी-२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२, 
दिनांक १२/४/२०१७ 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीएटी-२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२, 
दि.२७/९/२०१८ 
३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. सीएटी-२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२ 
दि.२२/१०/२०१८ 
४ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. सीएटी-२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२, 
दि.२६/११/२०१८ 
५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. सीएटी-२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२, 
दि.२९/१/२०१९ 
६) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. सीएटी-२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२, 
दि.०७/०३/२०१९ 
७ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.सीएटी/२०१७/प्र.क्र.१२०/इमारती- 
२, दि.१७/९/२०१९ 


शुध्दीपत्रक :- 

कृपया समक्रमांकाचे दि. १७ सप्टेंबर, २०१९ चे शासन परिपत्रक पहावे. या परिपत्रकातील सूचना 
क्र.४ मध्ये खाळीळप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 

सूचना क्र. ४ मधील शेवटचे वाक्य “ Correction Addendum अथवा CSD मध्ये आवश्‍यक अट 
समाविष्ट करणे शाक्य झाले नाही तर त्या अटीशिवाय निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी. कोणत्याही परिस्थितीत 
निविदा प्रक्रिया रद्द करु नये” हे वगळण्यात येत आहे. त्याऐवजी पुढीलप्रमाणे वाक्य सुधारण्यात आले 
आहे. 

“शासनाने अथवा सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या सूचना Uploaded निविदा प्रपत्रात 
नजरचुकीने/अनवधानाने PATA करावयाच्या राहिल्यास, sa सूचना निविदा स्वीकृतीचा कालावधी 
वाढवून व अटी व शार्तीचा निविदा प्रपत्रात समावेश करुन तदनंतरच निविदा प्रक्रिया पार पाडावी.” 


परिपत्रकातील अन्य सुचना क्र. १ ते १३ मध्ये बदल नाही. 


शासनाने मंजूर केलेल्या महत्वाच्या अटी व श्तींचा समावेश न करता निविदा उघडण्यात आल्या, 
तर ती बाब अग्राहय समजण्यात येईल. सर्व अटी व arta समावेश झाला आहे व तदनंतरच निविदा 
लिफाफा क्र.१ उघडण्यात येत आहे, याची खात्री अधीक्षक अभियंता यांनी करावी व तसे प्रमाणपत्र मुख्य 
अभियंताकडे सादर केल्यानंतर, मुख्य अभियंतांच्या परवानगीने निविदा लिफाफा क्र.२ उघडावा. मुख्य 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीएटी-२०१९/प्र.क्र.१२०/इमारती-२, 


अभियंता यांनी अपलोडेड निविदा प्रपत्रात तसेच विविध शासन निर्णय व आदेशान्वये मंजूर केलेल्या अटी 


व शतींचा निविदा प्रपत्रात Vardar आहे याची खात्री करुन तसेच अभिलेखात नोंदवून नंतरच आर्थिक 


लिफाफा उघडण्याची परवानगी दयावी. अन्यथा निविदा प्रकरण रद्द करुन नव्याने निविदा मागवाव्यात. 
ज्या प्राधिकाऱ्याकडून महत्वाच्या अटी व शर्ती निविदा प्रपत्रात समाविष्ट करणे राहिले आहे, अशा 


अधिकाऱ्यांना मुख्य अभियंता यांनी सक्‍त ताकीद यावी. 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९११३०१६०१०२१४१८ असा आहे. हा 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Chandrashekhar 


Prabhakar Joshi 


Digitally signed by Chandrashekhar Prabhakar Joshi 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2¢8893d15 1 3ab2ea4a7f8c612a3 1ac748bd0Sab00efd5e22f 
2d25c9872e36d29, 

serialNumber=423be4ff70a89bfc945ec5e48 1 b972d568094459d7ff8 
219a1f968860a431f89, cn=Chandrashekhar Prabhakar Joshi 

Date: 2019.11.30 16:10:44 +05'30' 


(चंद्रशोखर जोशी) 
सचिव (रस्ते), महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


मा. मंत्री (सा.बां.) यांचे खाजगी सचिव 


मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव 


सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (विद्युतसह) 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
संचालक, उद्यान व उपवने, मुंबई 

सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग(स्थापत्य/विद्युत/यांत्रिकी) 
सर्व कार्यकारी अभियंते/सर्व उप अभियंते 
कार्यासन इमारती-२ (निवड नस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


